आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) च्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का.१ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२२ 

वाचा :- 

१) शासन निर्णय क्र. वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दि.१०/९/२००१ 

२)शासन निर्णय क्र.वित्त विभाग, क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वि.सु.१, दि.४/१०/२००४ 

३)झासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-१००२/प्र.क्र.१९/भाग-१/का.१, दि.७/३/२००६ 

४शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग HAMA २०१५/प्र.क्र.१८/का-१३, दि.१४/०७/२०१६. 

५) शासन निर्णय क्र. आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१७/प्र.क्र.४९/का.१, दि.१६/०३/२०१७. 

६) शासन निर्णय क्र. वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३/१०/२०१७ 

७ शासन निर्णय क्र. आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१७/प्र.क्र.४९/का.१, दि.११/१०/२०१७. 

८) शासन निर्णय क्र. वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.८/०१/२०१८ 

९) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१७/प्र.क्र.४९/का.१, दि.१८/०१/२०१८ 

qo) शासन निर्णय क्र. वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.५/०३/२०१८ 
११) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१७/प्र.क्र.४९/का.१, दि.०८/०३/२०१८ 
१२) शासन निर्णय क्र. वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०७/०९/२०१८ 
१३) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१७/प्र.क्र.४९/का.१, दि.१५/०९/२०१८ 
१४) शासन निर्णय क्र.वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ 
१५) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का.१, दि.१९/०३/२०१९ 
१६) शासन निर्णय क्र. वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ 
१७) शासन निर्णय क्र. आदिवासी विकास विभाग, क्र.जसप-२०१९/प्र.क्र.५०/का.६, दि.२३/१०/२०२० 
१८) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का.१, दि.१८/८/२०२१ 
१९) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का.१, दि.२७/१०/२०२१ 
२०) शासन निर्णय क्र. वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२/०२/२०२२ 
29) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१६/प्र.क्र.9३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ 
22) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का.१, दि.२३/०३/२०२१ 
२३) शासन निर्णय क्र. वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८/०८/२०२२ 


प्रस्तावना - 

संदर्भ क्र.२१ येथील शासन निर्णयान्वये विभागातील १४८ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता 
देण्याबाबतचे आदेशा निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी विविध संवर्गातील एकूण २४ अस्थायी पदे 
तसेच आकृतिबंधात समाविष्ट नसलेली परंतु संदर्भ क्र.४ व संदर्भ क्र. १७ च्या शासन निर्णयान्वये आदिवासी 
विकास विभागाकरीता नव्याने निर्माण करण्यात आलेली शासन स्तरावरील बांधकाम कक्षासाठी ९ पदांना 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का.१ 


तसेच “अर्थ व लेखा” आणि “लेखा परिक्षण” कक्षातील मंत्रालय स्तरावरील एकूण ९ पदांना दिनांक 
३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यासाठी संदर्भ क्र.२२ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली 
होती. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२३ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार 
शासन खालील प्रमाणे निर्णय देत आहे. 


शासन निर्णय :- 

उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन दि.२४.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
विभागाचा एकूण १४८ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजुर करण्यात आला आहे. सुधारित आकृतीबंधानुसार 
उच्चश्रेणी लघुलेखक २, निम्नश्रेणी लघुलेखक २, लघुटंकलेखक १ अशी ५ पदे रद्द करुन त्याऐवजी अवर 
सचिव संवर्गातील २ पदे, सहाय्यक कक्ष अधिकारी संवर्गातील १ पद व लिपिक टंकलेखक संवर्गातील २ पदे 
अशी एकूण ५ पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. 
२. आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांच्या इमारतींची बांधकामे आणि 
देखभाल-दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वतंत्र “बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष* 
स्थापन करण्यास संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कक्षासाठी शासन 
स्तरावर ९ पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. तसेच आदिवासी उपयोजनेच्या परिणामकारक 
अंमलबजावणीकरीता स्वतंत्र “अर्थ व लेखा” आणि “लेखा परिक्षण” कक्ष स्थापन करण्यास संदर्भ क्र. १७ 
च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली असून सदर कक्षासाठी ९ पदे निर्माण करण्यात आलेली 
आहेत. सध्या विभागात खालील तक्त्यात नमूद बांधकाम व्यवस्थापन कक्षातील ९ पदे आणि “अर्थ व लेखा” 
आणि “लेखा परिक्षण” कक्षातील ९ पदे अस्थायी आहेत. 


पदनाम ad सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत 
वेतनश्रेणी 
बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष 
१) मुख्य अभियंता १ १३११००-२१६६०० 
२) सहायक मुख्य अभियंता शिला ६७७००-२०८७०० 
३) उप अभियंता 2 ५६१००-१७७५०० 
४) उच्चश्रेणी लघुलेखक चिक ४१८००-१३२३०० 
५) सहाय्यक कक्ष अधिकारी २ ३८६००-१२२८०० 
६) लिपिक २ १९९००-६३२०० 
एकुण ९ 
“अर्थ व लेखा” आणि “लेखा परिक्षण” कक्ष 
१) संचालक Lad १३११००-२१६६०० 
2) सहायक संचालक (> गै ::) ५६१००-१७७५०० 
३) लेखाधिकारी १ ४४९००-१४२४०० 
४ सहा. लेखाधिकारी २ ४१८००-१३२३०० 
५) वरिष्ठ लेखापाल ४ ३५४००-११२४०० 
एकूण ९ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का.१ 


३.  याझशासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. २ मधील विविध संवर्गातील पदांच्या 

पुढे स्तभं क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या एकुण २४ अस्थायी पदांना तसेच आकृतिबंधात समाविष्ट नसलेली परंतु 

संदर्भ क्र. ४ व संदर्भ क्र. १९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नव्याने निर्माण करण्यात आलेली वरील तक्त्यात 

नमूद १८ पदे अशी एकुण ४२ अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत पुढे चालू 

ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

४. या बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्र. "टि-४, २२५१, सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०- 

सेक्रटरिएट-०१-आदिवासी विकास विभाग (२२५१ ०२११)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षाच्या 

मंजूर आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

५. हा शासन निर्णय संदर्भ क्र.२३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 

प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२७१७५०४८८५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PAWANKUMAR 
BAPURAO BANDGAR 222% 
(पवनकुमार बंडगर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


30 


प्रत, 


-O 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र-१, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१४) (वित्तीय सुधारणा-१) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. लेखा अधिकारी, रोख शाखा, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. अवर सचिव, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. निवड नस्ती. 


A) 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का.१ 


अवर सचिव 
रु.१५६००- 
३९१०० 

(ग्रेड पे रु.६६००) 


कक्ष अधिकारी 
रु.९३००-३४८०० 
(ग्रेड पे रु.४८००) 


सहायक 
रु.९३००-३४८०० 
(ग्रेड पे रु.४३००) 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक- आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का-१, दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२२ चे सहपत्र. 


कायम पदे निर्माण केल्याचे 
areal क्रमांक व दिनांक 


१) शा.नि., आ.वि.वि. क्र.आस्था-१०८९/ प्र.क्र.१/का.१, १) शा.नि.टिएसपी-१०८१/ आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
दि.२७.६.१९८९ प्र.क्र.५१५/ का.१४, दि.१२.१. १९८२ | २०१६/प्र.क्र.७३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ 
२ शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१००२/प्र.क्र.१९/भाग-१/ का.१, । व समक्रमांकाचे दिनांक २६.२.१९९२ | रोजीच्या शासन निर्णयान्वये २ पदे नव्याने निर्माण 
दि.०७ मार्च, २००६ चे शुध्दीपत्रक. करण्यात आली आहेत. 
3) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- | 2) शा.नि.क्र. आस्था- १०९३/ 
२०१६/प्र.क्र.9३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ प्र.क्र.२०२/(९२)/ का.१, दि.१२.१.१९९४ 
अन्वये अवर सचिवाचे पद निर्माण 
करण्यात आलेले आहे. 
१) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/प्र.क्र.१/ का.१, झा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८३/ 
दि.२७.६.८९ अन्वये प्र.क्र.४९/का.१, दि.१.८.१९८४ अन्वये 
२) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-०९१/प्र.क्र.४/का.१,दि.१०.१.९१ | (३ पदे) 
अन्वये सहाय्यक सचिवांची २ कायम पदे क.अ. पदात पदावनत 
३) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-०९१/प्र.क्र.४५/का.१,दि.१.९.९२ 
अन्वये १ सहायक सचिवाचे कायम पद क.अ.या पदात पदावनत 
४ शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०९४/प्र.क्र.9३/का.१, 
दि.१७.२.९४ अन्वये १ सहायक सचिवाचे कायम पद क.अ.या 
पदात पदावनत 
५) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१००२/प्र.क्र.१९/भाग-१/का.१, 
दि.०७ मार्च, २००६ 
१.शा.नि.स.क.सा.का.क्रि.वि.क्र.ईएसपी-१०८३/१३०/ शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८३/ । आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
का.२,दि.२.६.८३ अन्वये वर्ग केलेली प्र.क्र.४९/ का.१, दि.१.८.१९८४ अन्वये | २०१६/प्र.क्र.७३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ 
२.शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०९३/प्र.क्र.१४/(९२)/ का.१, (१२ पदे) रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १ पदे नव्याने निर्माण 
दि.३१.०३.१९९३ करण्यात आले. 
३.शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१००२/प्र.क्र.१९/भाग-१/का.१, 
दि.०७ मार्च, २००६ 
४. शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०१६/प्र.क्र.७३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का.१ 


रु.५२००-२०२०० 
(ग्रेड पे रु.१९००) 


रु.९३००-३४८०० 
(ग्रेड पे रु.४३००) 


कायम पदे निर्माण केल्याचे 
आदेशा क्रमांक व दिनांक 


झा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९ /प्रक्र५ /का.१, 
दि.२७.६.८९ 
२शा.नि.आ.वि.वि.क्र.१०९२/प्र.क्र.१४(९२)/का.१,दि.३१.३.९२ 
अन्वये वर्ग करण्यात आळेली 
३) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/ प्र.क्र.१/ का.१, 
दि.२७.६.८९ अन्वये 
४शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/प्र.क्र.१/का.१,दि.२७.६.८९ 
अन्वये 
पौशा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१००२/प्र.क्र.१९/भाग-१/का.१, 
दि.०७ मार्च, २००६ 
६ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०१६/प्र.क्र.9७३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ 


१) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/प्र.क्र.१/का.१, 
दि.२७.६.८९ अन्वये 

२) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१००२/प्र.क्र.१९/भाग-१/ का.१, 
दि.०७ मार्च, २००६ 

३) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०१६/प्र.क्र.9७३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ 


शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था- 
१०८२/प्र.क्र.४९ (१/का.१, दिनांक 
१.८.१९८४ अन्वये (७ पदे) 


वरीलप्रमाणे 
झा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०९३/ 
प्र.क्र.२०२/९३/का.१, दिनांक 
१२.१.९४(१ पद) 


लिपिक संवर्गातील १ स्थायी पद २ अस्थायी पदे 
तसेच टंकलेखक संवर्गातील २ स्थायी व २ अस्थायी 
पदे असून शा.नि.आ.वि.वि. क्र.आस्था -११९०/प्र.क्र. 
३०६/का.१, दि. १५.२.९३, १०.८.९२, १७.९.९२ 
,११.११.९२ व १०.११.९२ अन्वये लिपिक-टंकलेखक 
पदात रुपांतरीत करण्यात आली आहेत. 

टंकलेखक संवर्गातील २ स्थायी व २ अस्थायी पदे 
असून शा.नि.आ.वि.वि.क्र. आस्था-११९०/ प्र.क्र. 
३०६/ का.१, दि. १०.८.९२, ११.११.९२ व 
१७.११.९२ अन्वये लिपिक-टंकलेखक पदात 
रुपांतरीत करण्यात आली आहेत. 

2) आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०१६/प्र.क्र.9३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये २ पदे नव्याने निर्माण 
करण्यात आली आहेत. 

१ आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०१६/प्र.क्र.9३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १ पद कमी करण्यात 
आले आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


